वाचा :- 
9) 


2) 


३) 


8) 


4) 


&) 


(9) 


८) 


९) 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
तालुका क्रीडा संकुलांना अनुदान 
वितरीत करणेबाबत- लेखाशिर्ष 
(२२०४-१७९२) 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 

राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक २३ मार्च, २०२२ व दिनांक १९.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकांचे 
इतिवृत्त. 

शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, दिनांक २३ 
मार्च, २०२२. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र:क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २९ मार्च, २०२२. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.६४/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ०९ जून, २०२२. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.६४/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२२. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.६४/क्रीयुसे-१, 
दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२. 

राज्य क्रीडा विकास समितीचे दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


qo) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 


दिनांक ०२ मार्च, २०२३. 


११) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 


दिनांक ०६ मार्च, २०२३. 


१२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र 


क्र.ताक्रीसं/निमा/निवि/२२-२३/का-९/८४९७, दिनांक १६ मार्च, 2023. 


१३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६ मार्च, 


२०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 


प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरणांतर्गत विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभारण्यासाठी संदर्भ 
क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुदान योजना कार्यान्वित करण्यात 
आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय, दिनांक २३ मार्च, २०२२ अन्वये क्रीडा 
संकुलांच्या अनुदान मर्यादेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आलेली आहे:- 


(१ अद्याप प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या अथवा प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे परंतु, अद्याप प्रत्यक्ष 
बांधकाम सुरु झालेले नाही, अशा क्रीडा संकुलांच्या बाबत अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे विहित करण्यात 
आली आहे:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार | पूर्वीची अनुदान मर्यादा सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 

तालुका क्रीडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ५००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.२५००.०० लक्ष 

विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.५०००.०० लक्ष 


(२) क्रीडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकांना/सुधारीत अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे व 
बांधकाम पूर्ण झाले आहे अथवा प्रगतीपथावर असलेल्या/अपूर्ण असलेल्या क्रीडा संकुलांच्या बाबत अनुदान 
मर्यादा पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात आलेली आहे:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार | पूर्वीची अनुदान मर्यादा | सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 

तालुका क्रीडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ३००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.१५००.०० लक्ष 

विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.३०००.०० लक्ष 


दिनांक २३ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट- 
ब व परिशिष्ट-क मध्ये विहित केल्यानुसार विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलासाठी क्रीडा 
सुविधांविषयक टाईप प्लॅन्स विहित केले असून, परिशिष्ट-ड मध्ये त्यासंदर्भातील सर्वसाधारण अटी/शरर्ती 
विहित केलेल्या आहेत. 


सन २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२०४-१७९२ अंतर्गत, ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाळीलळ तरतूदीमधून, शासन निर्णय, दिनांक ०९.०६.२०२२, दिनांक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 


२५.११.२०२२,दिनांक १३.१२.२०२२ व दिनांक ०६.०३.२०२३ अन्वये एकूण ४७ तालुका क्रीडा संकुलांना 
रु.३१८४.८९३ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.१३ येथील वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.१६.०३.२०२३ मधील निर्देशांनुसार सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 


तालुका क्रीडा संकुलांना सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने उपलब्ध 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.ई-३, (१०(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना 
(कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१७९२ या लेखाशिर्षाखाली सुधारीत 
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार रु.६५००.०० लक्ष इतकी तरतूद वितरणाकरीता उपलब्ध आहे. त्यामधून चालू 
आर्थिक वर्षात यापूर्वी ४७ तालुका क्रीडा संकुलांना वितरीत केलेला रु.३१८४.८९३ लक्ष निधी वजा जाता, 
वितरणाकरीता शिल्लक रु.३३१५.१०७ लक्ष इतक्या तरतूदीमधून, सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील तालुका 
क्रोडा संकुलांना एकूण रु.३३१५.१० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वरीलप्रमाणे वितरीत केलेला निधी खालील अटी/शर्तीच्या अधिन राहून बांधकामाच्या 
प्रगतीनुसार वितरीत करावा. 
|. संबंधित तालुका क्रीडा संकुलाचे बांधकाम आराखडे व सुधारीत अंदाजपत्रकास 
आवश्यकतेनुसार विहित प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेण्यात यावी. 


॥. उपरोक्‍त निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करण्यात यावा. शासन 
ळेख्याबाहेरील बॅँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ 
आदेश/नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमळबजावणी 
करुन, वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


॥/. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच बाबींसाठी खर्च करण्यात यावा. निधीच्या विनियोगाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र 
विहित कालावधीत सादर करावे. 


३. उपरोक्त बाबीवरील खर्च “मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 
खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१०) (०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 


अनुदाने (वेतनेतर),” संगणक क्रमांक (२२०४ १७९२), या लेखाशीर्षासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरीता उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. यासंदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक १६.०३.२०२३ मधील तरतूदीनुसार निधी 
खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. सदर शासन निर्णासोबतच्या परिशिष्टट-अ मधील तालुका क्रीडा संकुलांना त्यांच्या 
नावासमोरील दर्शविण्यात आलेली रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधीत जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी/उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा/ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

६. सदरचा शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७६/१४७१,दिनांक 
२८/०३/२०२३ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०७/२०२३/व्यय-५, दिनांक ३०/०३/२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०३३११३१०५८७५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO 
RAN 5 | N G DNS ON = RANSING ANANDRAO DERE, C = 
सोबत: वरीप्रमाणे ANANDRAO DERE MAHARASHTRA, QU » SCHOOL EDUCATION 
: वराप्रमाण. Date: 2023.03.31 13:15:31 +05'30' 


(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 
ह 
९ 


. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 


१०.संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / 2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१३.संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 

१४.संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१६.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१७.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचाळनाळयामार्फत) 

१८.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 


(शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, दिनांक ३१ मार्च, २०२३ सोबत जोडलेले परिशिष्ट) 
परिशिष्ट-अ 
निधी वितरीत करावयाच्या तालुका क्रीडा संकुलांची यादी- 


मान्यता 


शासन देय । यापुर्वी वितरीत 
दिलेली ee 
अ.क्र तालुका क्रीडा संकुल अंदाजपत्रकीय | SST oer || ra 
aah मर्यादा निधी निधी 
रक्‍कम : ; 
(लाखात) | (लाखांत) (लाखांत) 
(लाखात) 
वि २ ३ = aa षु ६ 

Par वर्धा, जि. वर्धा ५५२.१८ ५०० Go ५०.०० 
२ हिगोली, जि. हिगोली ३९९.९९ ४०० १५० ५०.०० 
३ | ठाणे, जि. ठाणे १३८६.१३ ४०० १५० ५०.०० 
४ | गंगापूर, जि. औरंगाबाद ६१२.३९ ४०० | Yoo | ५०.०० 
4 | फुलब्री जि. औरंगाबाद ५५३.८९ ४०० १५० ५०.०० 
& दौंड, जि पुणे €00,00 ५०० ष० ५०.०० 
७ | चार्मोशी, जि. गडचिरोली ९५४.०० ५०० ८५.१५ ५०.०० 
चाळीसगाव, जि. जळगाव ५९४.३३ ४०० १५० २५०.०० 
जामनेर जि. जळगांव ३९५३.४९ ५०० ७९ ४२०.७९ 
| qo | केज, जि. बीड १११०.९८ ५०० Yo ५०.०० 
| ११ | चिमूर, जि. चंद्रपूर ६२०.९७ ४०० १५० ५०.०० 
१२ । उमरेड,जि.नागपूर ७१६.९१ ४०० २५० ५०.०० 
१३ | भिवापूर, जि. नागपूर ५५९.८५ goo | Yoo | ५०.०० 
१४ | मिरज, जि. सांगली ३९९.९९ ४०० १५० ८५.०० 
१५ । मंठा, जि. जालना १६३० ४०० ३०० ५०.०० 
१६ । परतूर, जि. जालना १६०१.५२ ४०० २५० ७५.०० 
१७ | अंबड जि. जालना १६०० ४०० १५० ५०.०० 
१८ | राहाता जि. अहमदगनर ४१८.९७ ४०० १५० २००.०० 
१९ । गंगाखेड, जि. परभणी ४९९.९८ ५०० Go ५०.०० 
२० सेलू, जि. परभणी ५०० Yoo १०५ ५०.०० 
२१ | forge, जि. परभणी ४०० ४०० १५० ५०.०० 
२२ | पूर्णा, जि. परभणी ४८० ४०० २०० ५०.०० 
२३ । चिखली, जि. बुलढाणा ४०० ४०० १५० ५०.०० 
२४ | कुलाबा sas जि.मुंबई ७२९.७ ५०० Go 224.00 
२५ | कामठी, जि. नागपुर ११०५.२५ ४०० ११७९ ७६.०० 
२६ । भूम, जि. उस्मानाबाद ४५४.८८ ४०० १५० ५०.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 


अ.क्र तालुका क्रोडा संकुल मान्यता शासन देय | यापुर्वी दयावयाचा 
La | 2 3 | ८४ षु & 
२७ | अंबरनाथ, जि. ठाणे १००.०० ४००.०० | १0० | ee 
२८ | सिल्लोड, जि. औरंगाबाद ६३६.३५ ५००.०० १३५.२ ५०.०० 
२९ | वैजापूर, जि. औरंगाबाद ५०१.३९ ५००.०० | Yoo | ५०.०० 
३० | पैठण,जि.औरंगाबाद ६५१.६३ ४००.०० २२५ ५०.०० 
३१ | सोयगांव जि . औरंगाबाद ५९१.१९ ४००.०० ९७.१२ ५०.०० 
३२ | कन्नड जि. औरंगाबाद ५६०.५ ४००.०० | Yoo | ५०.०० 
३३ | मेहकर, जि. बुलढाणा ५०० ४००.०० १५० ५०.०० 
३४ | बुलढाणा , जि.बुलढाणा ५१०.९७ ४००.०० १५० ५०.०० 
३५ | दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग 30.99 ४००.०० | ८५.१४ ५३.०० 
३६ | सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग ४९५.६१ ५००.०० ५० ५०.०० 
३७ | पाचोरा, जि. जळगाव ४९९.६९ ५०० | Yoo | ५०.०० 
३८ । भडगाव,जि.जळगांव ६१२.३८ ४०० १५० ५०.०० 
३९ | चोपडा,जि.जळगाव ५२६.१० ४०० १५० ५०.०० 
vo | पारोळा जि. जळगांव ४२०.९३ ४०० १५० ५०.०० 
४१ । एरंडोल जि. जळगांव ४७६.७२३ ४०० | Yoo | ५०.०० 
४२ | धरणगांव जि. जळगांव ४०८..७३ ४०० १५० ५०.०० 
४३ । रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी ४२४.५९ ५०० २०० ५०.४५ 
४४ | चिखलदरा, जि. अमरावती १००.०० ५०० ८५.१४ १४.८६ 
४५ | अंमळनेर, जि.जळगांव १०६६.९८ ४०० २०० ५०.०० 
४६ | राजापूर, जि. रत्नागिरी ४९८.३० ४०० | Yoo | ५०.०० 
४७ । कुही,जि.नागपूर ५३७.६८ ४०० १५० ६५.०० 
THIN - 3394.90 


(अक्षरी रुपये तेहतीस कोटी, पंधरा लक्ष, दहा हजार फक्त) 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


RANS | NG DN: CN = RANSING ANANDRAO DERE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


ANANDRAO सतर्क न 


Date: 2023.03.31 13:16:00 +05'30' 


(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


